माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील 
गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.9९ (६)/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ३० मे, २०१८ 


शासन आदेश: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तसेच महसूली संवर्ग वाटपाबाबतच्या दि.२८.४.२०१५ च्या अधिसूचनेतील 
नियम १२ (क) (i) मधील तरतूदीनुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनाळयातील गट-ब संवर्गातील 
खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या विनंतीनुसार स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचे पद व ठिकाण | बदलीनंतरचे पद व ठिकाण 
q २ 3 
श्रीमती हीळजा दांदळे - वाघ सहायक संचालक माहिती अधिकारी, नागपूर 


(माहिती), मुख्यालय, मुंबई 


२. वरील अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. सदर 


अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होऊन आवश्यक अहवाल सर्व 


संबंधित कार्यालयांस तसेच शासनास विनाविलंब सादर करावा. 


३. हेआदेशा तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदस्थापनेत Jao 


करण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंग 


विषयक कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव महासंचालक यांनी शासनास सादर करावा. 


४. बदली करण्यात आलेल्या उपरोक्‍त अधिकार्‍यांचे दि.३१ मे, २०१८ पर्यंतचे वेतन हे सध्या कार्यरत 


असलेल्या कार्यालयाने काढावे व दि.१ जून, २०१८ पासूनचे वेतन बदलीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या 


कार्यालयाने काढावे. या संदर्भातील आव्यक ती कार्यवाही संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
करावी. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची बदली ही त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना बदलीच्या 
पदावर रुजू होण्याकरिता प्रवासभत्ता व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय रहाणार नाही. 


शासन SSS क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.७९ (६/३४-अ 


६. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५३१११२३५२२३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramki Narayanrao 


Ramkisan Musa 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashti 
General Adi trati 


Narayanrao —_ घाणा 


2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf154f99ec0 
b0d9e613209e20e7a215f026da6875ae, 


M U ५ a | e cn=Ramkisan Narayanrao Musale 


Date: 2018.05.31 11:23:17 +05'30' 


(रा. AT. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. राज्यमंत्री (मा. व ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. सचिव (मावज) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 

६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचाळक (माहिती) (प्रशासन)/ (वृत्त व जनसंपर्क)/ (माध्यम समन्वयक), माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

. संचालक (माहिती), नागपूर-अमरावती विभाग, नागपूर, 

९. संचालक (माहिती), मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद, 

qo, उपसंचालक (माहिती), महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिली, 

११. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. सर्व विभागीय माहिती कार्यालये, 

१३. जिल्हा माहिती अधिकारी, नागपूर, 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

१६. संबंधित अधिकारी, (मावज मार्फत) 

१७. सामान्य प्रशासन विभाग /का.१२, ३४, 

१८. निवड नस्ती (का. 38-3). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


